प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत प्रशासकीय 
खर्चासाठी रु.१९,६९,२७,०९६/- इतकी रक्‍कम 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र. ७३ /११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २१ जुले, २०२२ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.9२/११- अ, दि.०१.०७.२०२२ 
२. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दि.४.०४.२०२२ 
३. आयुक्त (कृषि) यांचे पत्र क्र. सां.८ /वि.ह.अनु. / २३६३८/२०२२, दि.०६.०७.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२२ व रबी हंगाम २०२२-२३ या वर्षाकरीता 
भारतीय कृषि विमा कंपनी, एचडीएफसी gat इंन्शुरन्स क॑.लि., आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल 
इंन्शुरन्स कं. लि., युनायटेड इंडिया इंन्शुरन्स क॑. लि. व बजाज अलियांझ जनरल इन्श्युरन्स कंपनी या ५ 
विमा कंपन्यांमार्फत राज्यात राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाचे मार्गदर्शक सूचनेतील मुद्दा क्र. १४. 
Budget for Administrative Expenses मधील मुद्दा क्र. १४.१ या तरतूदीनुसार योजनेंतर्गत प्रशासकीय 
व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी एकुण मंजुर निधीपैकी ३ टक्के निधी अनुज्ञेय आहे. यानुषंगाने कृषि आयुक्‍त 
कार्यालयाने संदर्भ क्र. (३) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून प्रशासकीय खर्चाकरिता 
रु.१९,६९,२७,०९६/- इतकी रक्‍कम वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत कृषि आयुक्‍ताळयाने केलेळी मागणी आणि केंद्र शासनाच्या 
सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १४.१ या बाबीचा विचार करता, योजनेंतर्गत प्रशासकीय व 
इतर अनुषंगिक खर्चासाठी रु.१९,६९,२७,०९६/- इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ करिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 
मागणी क्र. डी -३ 


२४०१ - पीक संवर्धन 
११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य 
राज्य हिस्सा (2809 A ६६४) योजनेतर, ३३- अर्थसहाय्य 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र. ७३ /११ अ, 


ठु; सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या 
मार्गदर्शक सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसारच खर्च करण्याची जबाबदारी 
आयुक्त (कृषि) यांची राहील. 

8. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

प. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दि.४.०४.२०२२ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२११७०७१५०८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar 
Deshmukh 
Date: 2022.07.21 17:10:39 +05'30' 


(सरिता बांदेकर- देशमुख) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

६. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
९. वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१०.उप सचिव (११-ओ /२-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
११.कक्ष अधिकारी (२- 3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१२.निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


